Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ११ ] 


गुरूवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २२ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३२ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२२ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका 
अग्निशमन सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२२ . 

. 
क्रमांक चंमपा - २०१७ - प्र.क्र .७१ - नवि - २६. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५६ ( अ ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदींद्वारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम व तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात आलेले 
ठराव व आदेश यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५७ ( ३ ) अंतर्गत चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेमधील विविध 
पदांवर करावयाच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे . 

नियम 
१. संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व व्याप्ती : 
( १ ) या नियमांना “ चंद्रपूर शहर महानगरपालिका अग्निशमन सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२२ " असे संबोधण्यात 

येईल . 
( २ ) हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 
( ३ ) हे नियम चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन सेवेतील मंजूर पदांवरील नियुक्त्यांना लागू होतील ; मात्र , अन्यथा नमूद केले 

नसल्यास , अंशकालीन स्वरूपाच्या नियुक्त्या , कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी तत्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या 
नियुक्त्यांना लागू होणार नाही . 


: 


f 


, 


२. व्याख्या : 


66 


विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास , या नियमांसाठी 

( १ ) “ शासन ” म्हणजे , महाराष्ट्र शासन . 
ना . - एक - अ -१ ( १५०६ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


" 


" 


, 


“ 


1 


“ 


" 


64 


( २ ) “ आयोग ” म्हणजे , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
( ३ ) “ अधिनियम ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 
( ४ ) “ चंद्रपूर शहर महानगरपालिका ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये निर्माण केलेली “ चंद्रपूर शहर 

महानगरपालिका . ” 
( ५ ) “ महापौर ” म्हणजे , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे महापौर . 
( ६ ) “ आयुक्त ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३६ अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी . 
( ७ ) “ सक्षम प्राधिकारी ” म्हणजे , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त . 
( ८ ) “ नियुक्ती प्राधिकारी ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -५३ च्या पोट - कलम ( १ ) ते ( ३ ) च्या तरतुदींप्रमाणे 

नियुक्ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी . 
( ९ ) “ निवड प्राधिकारी ” म्हणजे , या नियमातील परिशिष्ट- ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली कर्मचारी निवड समिती . 
( १० ) अधिकारी / कर्मचारी ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील प्रकरण -४ , कलम -५१ ( ४ ) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी / 

कर्मचारी . परंतु , यात रोजंदारीवर , हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने , तसेच अंशकालीन व मानद स्वरूपी नेमण्यात 

आलेल्या व्यक्तीचा समावेश होत नाही . 
( ११ ) “ संवर्ग ” म्हणजे , एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेल्या “ कायम त्याचप्रमाणे हंगामी " 

शासनमान्य पदांचा समूह . 
( १२ ) कलम ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम . 
( १३ ) “ परिशिष्ट ” म्हणजे , या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट . 
( १४ ) “ जोडपत्र ” म्हणजे , या नियमांच्या शेवटी जोडलेले जोडपत्रे . 
( १५ ) “ अनुसूची ” म्हणजे , या नियमांच्या जोडपत्राला जोडण्यात आलेली अनुसूची . 
( १६ ) “ विभागीय परीक्षा ” म्हणजे , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहीत केलेली व या 

नियमांच्या परिशिष्ट- ( ३ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा . 
( १७ ) “ पदवी ” म्हणजे , संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधीमंडळाद्वारे विधी संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा 

संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली पदवी . 
( १८ ) “ पदविका ” म्हणजे , संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधीमंडळाद्वारे विधी संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा 

तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक 

संस्थेतून / तंत्र निकेतनातून प्राप्त झालेली पदविका . 
( १ ९ ) व्यावसायिक अर्हता ( Professional Qualification ) ” म्हणजे , अग्निशमन अभियांत्रिकी पदवी ( B.E. Fire ) , अग्निशमन अभियांत्रिकी 

उच्च शिक्षा पदविका ( Advanced Diploma in Fire Engineering ) , अग्निशमन अभियांत्रिकी पदविका ( Diploma in Fire 
Engineering ) , उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर किंवा राज्य अग्निशमन 
प्रशिक्षण अकादमी , मुंबई मधून उत्तीर्ण झालेले अथवा Institute of Fire ( U.K. ) किंवा ( India ) या संस्थेमधून M.I. ( Fire ) किंवा Grade 

( I ) ( Fire ) उत्तीर्ण झालेले . ] 
( २० ) स्वीयेत्तर सेवा ( Foreign Service ) ” म्हणजे , ज्या सेवेत चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या कर्मचा - याला त्यांचे वेतन व भत्ते 

महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही साधनाद्वारे मिळतात , अशी सेवा . 
( २१ ) मुलाखत ” म्हणजे , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या पदावरील / पदांवरील नियुक्तीकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड 

प्राधिका - याने किंवा त्याच्या स्वतःच्या सदस्यांमधून अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने ज्या पदांकरीता त्याने किंवा 
तिने अर्ज केला आहे , त्या पदांवरील नियुक्तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता 
किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम 

लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत , असा आहे . 
( २२ ) “ समतुल्य / समकक्ष अर्हता ” म्हणजे , संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर केलेली अर्हता , असा आहे . आणि याबाबत 
( 

कोणताही संदेह / वाद उद्भवल्यास शासनाचा निर्णय अंतिम असेल 
( २३ ) “ मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था ” म्हणजे , शासनाची मान्यता असलेली संस्था , असा आहे . 
( २४ ) “ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” म्हणजे , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून 


" 


“ 


" 


" 


46 


" 


> 


, 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


3 


घेण्यात येत असलेली शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा , असा आहे आणि यात शासनाने या परिक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही 
इतर परिक्षेचा समावेश आहे . 


" 


“ 


1 


! 


1 


“ 


22 


, 


" 


1 


" 


( २५ ) “ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ” म्हणजे , राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले 

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र . 
( २६ ) समय श्रेणी वेतन ” म्हणजे , असे वेतन जे , या नियमात घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत 

नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते . 
( २७ ) “ लेखी परीक्षा ” म्हणजे चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून , योग्य रितीने नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून , 

पदाकरिता अर्ज करणा - या उमेदवारांच्या योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखी 

परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल , तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा , असा आहे . 
( २८ ) व्यावसायिक परीक्षा ” म्हणजे , उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने एखाद्या 

अभिकरणाकडून अथवा शासकीय / निमशासकीय कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा , असा आहे . 
( २ ९ ) “ निवड समिती अध्यक्ष ” म्हणजे , कर्मचारी / अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्त 

केलेले अधिकारी . 
( ३० ) “ एकीकृत संवर्ग ” म्हणजे , विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप , ती पदे धारण करण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता , अनुभव व 

वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग . 
( ३१ ) अर्हताप्राप्त कर्मचारी म्हणजे , नियमाच्या परिशिष्ट- ( २ ) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण करणारे कर्मचारी . 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या , परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल . 
३. सेवांचे वर्गीकरण ( Classification of Services ) : 

अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा : - महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम , २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला 

" अग्निशमन सेवा ” संबोधण्यात येईल . 
४. चंद्रपर शहर महानगरपालिका अग्निशमन सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील : 

अधिकारी / कर्मचारी- गट- “ क ” व गट- " ड " 
५. नेमणुकीची पद्धत व अर्हता : 

( ५.१ ) नियुक्तीची पद्धत : - महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट- ( १ ) मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण , 
अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता परिशिष्ट ( २ ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील . नियुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम -५४ व अनुसूची - ड मधील प्रकरण -३ नुसार असेल . 
( ५.२ ) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र : - उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात 
१५ वर्ष अधिवास ( Domicile ) करीत असल्याबाबत त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला 
अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील . 
( ५.३ ) संगणक हाताळणी / वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता : - परिशिष्ट- ( २ ) मध्ये विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त वाहनचालक 
आणि श्रेणी -४ ची पदे वगळून , इतर सर्व पदांवरील नेमणुकीसाठी / पदोन्नतीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल , असे संगणक 
हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान , एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल . 
( ५.४ ) वयोमर्यादा : - महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल 
वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल . चंद्रपूर 
शहर महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्त असलेल्या कर्मचा - यांसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल . जेथे 
कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल , अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल . सामाजिक आरक्षण लागू असणा - या 
प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल . 
( ५.५ ) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण : 
( क ) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट- ( २ ) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार असेल . तथापि , ज्या पदासमोर असे प्रमाण 
विहित केलेले नसेल , अशा पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे प्रमाण परिशिष्ट -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहील . 


, 


. 


f 


8 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


1 


f 


. 


, 


, 


( ख ) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यतः पदोन्नतीने भरण्यात येईल . तथापि , विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी 
पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास तसे पद नामनिर्देशन अथवा प्रतिनियुक्तीने भरता येईल . 
६. पदोन्नतीने नेमणूक करणे : 
पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती , ज्येष्ठता - नि - पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त कर्मचा - यांमधून केली जाईल . याकरिता आवश्यकते 
नुसार सक्षम स्तरावरील पुर्वमंजूरी आवश्यक राहील . 
७. प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक : 
या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद आहे , अशी पदे केंद्र 
शासन , राज्य शासन , इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिका - यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील . सदर 
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियम / धोरणापेक्षा अधिक असणार नाही . सदर प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपताच संबंधित 
अधिकारी / कर्मचारी यांचा प्रतिनियुक्तीच्या पदावर राहण्याचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येईल . 
८. महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्या : 
महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचा - यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा - यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा - या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील . 
९ . एका महानगरपालिकेतून दुस - या महानगरपालिकेत बदलीने नियुक्ती 
या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी , एका महानगरपालिकेतील एखाद्या कर्मचा - याने अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय 
पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास , अधिनियमातील तरतुदीनुसार , व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्ती प्राधिका - यांच्या परस्पर 
संमतीने मान्य होतील , अशा अटी व शर्तीवर , खालील बाबींच्या अधीन राहून बदलीने नियुक्ती देता येईल . 

( अ ) पदोन्नतीने भरण्यात येणा - या पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही . फक्त नामनिर्देशनाने नियुक्तीकरिता राखून 

ठेवण्यात आलेल्या सम संवर्गीय व समान वेतन श्रेणीच्या रिक्त पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात यावी . 
( ब ) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर , त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वांत कनिष्ठ ( Zero 

Seniority ) राहील . 

( क ) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्त असलेल्या कर्मचा - यांचाच विचार केला जाईल . 
१०. भाषा परीक्षा , विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण : 
महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांनी : 
( १ ) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि / किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा 
पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल . 
( २ ) परिशिष्ट- ( ३ ) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक 
असेल . 
( ३ ) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे , सेवा प्रवेशपूर्व आणि / किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुद्धा आवश्यक असेल . 
११. महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता : 


, 


, 


एखाद्या व्यक्तीसः 


( क ) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -५ ९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात आले असेल , किंवा 
( ख ) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल 
बडतर्फ करण्यात आले असेल , किंवा 


5 


( ग ) ज्यामध्ये नैतिक अधःपतनाचा समावेश होईल , अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात आले असेल , किंवा 
( घ ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी ह्यात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने ज्याची पत्नी ह्यात आहे अशा व्यक्तीशी 
विवाह केला असेल , किंवा 


( च ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र ) नियम , २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल , किंवा 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


५ 


1 


f 


( छ ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते , अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल 
व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल , अशी व्यक्ती किंवा 
( ज ) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील 
वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल , 
अशी व्यक्ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र समजली जाईल . 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण : 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल . यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ( सामाजिक 
आरक्षण ) , विशेष / समांतर आरक्षण , सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग , माजी सैनिक , प्रकल्पग्रस्त , दिव्यांग , महिला , खेळाडू इत्यादींसाठीच्या 
आरक्षणाचा समावेश असेल . 


१३. शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल : 


महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशनाने नियुक्ती , 

( अ ) महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिका - याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर , आणि 
( ब ) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत ( Verification of Antecedents ) पोलीस विभागाचे / सक्षम प्राधिका - याकडून अहवाल प्राप्त 

झाल्यानंतर केली जाईल . 


१४. परिक्षेकरिता / मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च : 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती करण्याच्या बाबतीत , परिक्षेच्या / मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे , याबाबतीत 
काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या संबंधात वेळोवेळी शासन / महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या 
अधीन राहून , स्वतःच्या खर्चाने असतील . याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांना असेल . 
१५. नियुक्तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना : नियुक्तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत 
कोठेही किंवा चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंवा महानगरपालिका भविष्यकाळात 
कार्यालय सुरू करू शकेल , तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र ठरतील . 


१६. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर : 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल . 
१७. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश 
दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही . 
१८. वेळोवेळी सेवाभरती / आरक्षण / वयोमर्यादा / परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे , इत्यादींबाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम , 
अधिनियम , निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा ( Amendment ) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय / न्याय निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल . 
१ ९ . या नियमामधील कोणत्याही तरतुदींच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व 
त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील . 


1 


ना . - एक - अ -२ ( १५०६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


f 


( महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम -११ पहा . ) 
मी , याद्वारे प्रमाणित करतो / करते की , 

चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या ( 

) 
संवर्गातील ( 

) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी असलेल्या उमेदवारांची तपासणी केली आणि त्याला / तिला 

अतिरिक्त ( सांसर्गिक किंवा अन्य ) कोणताही रोग , शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले 
नाही ही गोष्ट ( ) कार्यालयात ( 

) म्हणून नेमणुकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे मला वाटत 
नाही . 


वर्षे आहे 


श्री . / श्रीमती 
आणि दिसण्यावरून तो / ती सुमारे 


यांच्या स्वतःच्या निवेदनावरून त्याचे / तिचे वय 
वर्षे वयाचा / वयाची आहे . त्याला / तिला लस टोचण्यात आली आहे . 


ओळख चिन्हे 


डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकीय अधिका - याचे नाव 


वैद्यकीय अधिका - याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिका - याचे पदनाम 


( शिक्क्यासह ) 


1 


5 


परिशिष्ट - ( १ ) 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२२ . 

अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती 
१. अधिकारी / कर्मचारी निवड समिती : 

महानगरपालिका पदांवर नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -५४ मध्ये विहित केल्यानुसार “ कर्मचारी निवड 
समिती ” गठीत करण्यात येईल . सदर समिती गठीत करण्यात आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या 
कालावधीकरिता ( यातील जो कालावधी कमी असेल , त्या कालावधीकरिता ) वैध राहील . 

याव्यतिरिक्त , नामनिर्देशनाने नियुक्ती करताना , मागासवर्गीय तसेच महिला उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या 
प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या अधिका - यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलवले जाईल . 
२. नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल : 

( १ ) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी 
( २ ) मुख्य लेखा परीक्षक 
( ३ ) संबंधित विभाग प्रमुख / प्रतिनिधी 
( ४ ) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी 
( ५ ) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी 
( ६ ) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 
( ७ ) प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
( ८ ) उप आयुक्त ( प्रशासन ) 

सदस्य सचिव व निमंत्रक 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


७ 


, 


: 


३. नामनिर्देशनाद्वारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती : 
( ३.१ ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्चित करून सदर पदे भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश 

दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी . 
( ३.२ ) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी 
( ३.२.१ ) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी , ऑनलाईन / वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील 

सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य 

संस्था / कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवारांच्या नावाचाच विचार करण्यात येईल . 
( ३.२.२ ) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार आयुक्तांना असेल . 
( ३.२.३ ) जाहिरातीत / सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख असल्यास , अशा उमेदवारांना लेखी 

चाचणी द्यावी लागेल . परंतु , जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आणि पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन अशी चाचणी न न 

घेण्याचा निर्णय आयुक्तांना घेता येईल . 
( ३.२.४ ) चाचणी परीक्षेत किमान ५० % गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्त पदाच्या तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील 

( ३.२.३ ) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न घेतल्यास , अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणा - या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 
बोलविले जाईल व अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल . परंतु , 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / विमुक्त जाती व भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग / सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास 

प्रवर्ग / इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५० % ऐवजी ४५ % गुण मिळविण्याची अट राहील . 
( ३.२.५ ) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल : 

( अ ) सामाजिक प्रश्नाबाबतची जाणीव . 
( ब ) पुर्वानुभव : - ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अनुभव . 

( क ) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता वा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण . 
( ३.२.६ ) निवड समिती यानंतर एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे 

पाठविण्यासाठी लिफाफ्यात बंद करील . 
४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती : 
( ४.१ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन परिपत्रक क्र . एसआरव्ही - २०१८ - प्र.क्र .१५ ९ - का .१२ , दिनांक ०१ ऑगस्ट , २०१ ९ मध्ये दिलेल्या 

निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक 


1 


1 


राहील . 


, 


( ४.२ ) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी लागणार आहेत , याचा आढावा 

सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात आयुक्तांना सादर करतील . 
( ४.३ ) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना , पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या निश्चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण 

करणा - या कर्मचा - यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट ( १ : ३ ) कर्मचा - यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात ( Zone of Consid 

eration ) समावेश करण्यात येईल . 
( ४.४ ) विभागीय चौकशी 

सुरू 

असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी / कर्मचा - याची नावे ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास , त्यांची 
नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत . त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल . 
( ४.५ ) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचा - यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल . 
( ४.६ ) निवड समिती कर्मचा - यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन करून 

कर्मचा - यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल . मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही , तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती 


प्रमुखाचा असेल 


( ४.७ ) कर्मचा - यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस 

अधिकार असेल . 


५. वरील ( ३ ) व ( ४ ) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -५३ ( १ ) , ५३ ( २ ) वा ५३ ( ३ ) नुसार 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


- 


, 


संबंधित सक्षम नियुक्ती प्राधिका - याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल . 
६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या - त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल . 
७. समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल . सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत 

घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती सचिवाची असेल . 
८. गट - क आणि गट - ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग , शासन परिपत्रक क्र . न्याप्र - १००३ - ९९ - प्र.क्र.२-०३ ( भाग -२ ) -१६ अ , 

दिनांक २५ ऑक्टोबर , २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा . या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे 
बदलही अंमलात आणण्यात यावेत . 

परिशिष्ट - ( २ ) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम -३६ , ३६ - अ व कलम -५३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या पदांसाठी कलम -४५ ( ३ ) 
व कलम -४५७ ( ३ ) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता व महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाने “ ड ” वर्ग महानगरपालिकेच्या अग्निशमन 
दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्तीसाठी विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता . 
पदनाम व ६ व्या वेतन आयोगानुसार 

नियुक्तीसाठी अर्हता 
वेतनश्रेणी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


१ 


1 


अग्निशमन केंद्र अधिकारी 

( अ ) किमान शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता : 
( गट - क ) 

( १ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा . 
वेतन रु . ९ , ३००-३४,८०० 

( २ ) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर यांचा स्टेशन ऑफीसर अॅन्ड इन्स्ट्रक्टर 
ग्रेड वेतन रु . ४,३०० 

पाठ्यक्रम ( अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील पदविका ) उत्तीर्ण असावा . 
किंवा 

किंवा 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेली वेतनश्रेणी . दि इन्स्टीट्युट ऑफ फायर इंजिनिअर्स ( यु.के. ) किंवा ( इंडिया ) या संस्थेकडून ग्रेड - आय 

पदवी प्राप्त केलेली असावी . 
जोखीम भत्ता रु .७५० / 
युनिफॉर्म अपकीप रु . ५०० / 

( ३ ) मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . ( लिहिणे , वाचणे व बोलणे ) 
पदांची संख्या - ३ 

( ४ ) एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा . 
पदोन्नती / नामनिर्देशन / प्रतिनियुक्ती 

( ब ) किमान शारिरीक पात्रता : 

( अ ) उंची - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से . मी . ) 
( पदोन्नतीने पद भरण्यास प्राधान्य असावे . 
पदोन्नतीस उमेदवार उपलब्ध नसल्यास ( ब ) छाती - साधारण ८१ से . मी . - फुगवून ५ से . मी.जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 
नामनिर्देशनाने पद भरण्यात यावे व जर 
नामनिर्देशनाने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 

( क ) वजन - ५० कि . ग्रॅ . ( किमान ) 
पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावे . ) 

( ड ) दृष्टी - चांगली 
वयोमर्यादा : 

( १ ) नामनिर्देशन : उमेदवाराचे वय वर्षे ४० पेक्षा अधिक नसावे . 
( २ ) पदोन्नती / प्रतिनियुक्तीवरील उमेदवाराला वयाची अट लागू नाही . 
( ३ ) शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेतील अग्निशमन अधिकारी / कर्मचारी यांना 

वयोमर्यादा लागू नाही . 
( क ) अनुभव : 

( १ ) पदोन्नती : 
उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर किमान ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली 

असावी . तसेच वरील शैक्षणिक व शारीरिक अर्हता धारण करणारे अधिकारी सेवा 


लागू नाही . ) 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


९ 


, 


परिशिष्ट - ( २ ) —चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीसाठी पात्र असतील . पदोन्नतीसाठी वयाची अट लागू नसेल . 
( २ ) नामनिर्देशन : 


खालीलप्रमाणे आवश्यक अनुभव असावा , 


( अ ) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामध्ये कनिष्ठ प्रशिक्षक / उप - अग्निशमन अधिकारी 

किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी 


किंवा 


CG 


( ब ) अ + ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी 

किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी 


किंवा 


>>> 


( क ) “ अ + ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत उप अग्निशमन अधिकारी किंवा 

समकक्ष पदावर किमान १ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


( ड ) विशेष नियोजन प्राधिकरणे / शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेत उप अग्निशमन 

अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी 


किंवा 


> 


( इ ) “ अ ” किंवा “ ब ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत उप अग्निशमन अधिकारी 

किंवा समकक्ष पदावर किमान २ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


> 


( फ ) “ ब ” वर्ग नगरपरिषद अग्निशमन सेवेत अग्निशमन केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष 

पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 
( ३ ) प्रतिनियुक्ती : 

( खाली दिलेल्या क्रमवारी नुसार प्राधान्य ) 
( अ ) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयामध्ये प्रशिक्षक / सहाय्यक अग्निशमन केंद्र 

अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी 


किंवा 


> 


( ब ) “ अ + ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी 

किंवा समकक्ष पदावर २ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


( क ) विशेष नियोजन प्राधिकरणे / शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेत सहाय्यक 

अग्निशमन केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी . 


किंवा 


( ड ) अ + ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत उप अग्निशमन अधिकारी किंवा 

समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


ना . - एक - अ -३ ( १५०६ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


परिशिष्ट - ( २ ) —चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


किंवा 


( इ ) विशेष नियोजन प्राधिकरणे / शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेत उप अग्निशमन 

अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर किमान १ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


CG 


>>> 


> 


( फ ) “ अ ” किंवा “ ब ” वर्ग महानगरपालिका अग्निशमन सेवेत सहाय्यक अग्निशमन 

केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी . 


किंवा 


( ग ) “ अ ” वर्ग नगरपरिषद अग्निशमन सेवेत अग्निशमन केंद्र अधिकारी किंवा समकक्ष 

पदावर किमान १ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 


किंवा 


>>> 


२ 


2 


1 


( ह ) “ ब ” वर्ग नगरपरिषद अग्निशमन सेवेत सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी 

किंवा समकक्ष पदावर किमान १ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 
उप अग्निशमन अधिकारी 

( अ ) किमान शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता : 
( गट - क ) 

( १ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा . 
वेतन रु.५,२००-२०,२०० ( २ ) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर यांचा सब - ऑफीसर पाठ्यक्रम 

- 
ग्रेड वेतन रु .३,५०० 

उत्तीर्ण असावा . 
किंवा 

किंवा 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेली वेतनश्रेणी , महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्षे कालावधीचा उप स्थानक 

अधिकारी व अग्नि प्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा . 
जोखीम भत्ता रु .५०० / 

किंवा 
युनिफॉर्म अपकीप रु . ३०० / 

दि इन्स्टीट्युट ऑफ फायर इंजिनिअर्स ( यु.के. ) किंवा ( इंडिया ) या संस्थेकडून ग्रेड - आय 
पदांची संख्या - ३ 

पदवी प्राप्त केलेली असावी . 
पदोन्नती ७५ % 

( ३ ) मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . ( लिहिणे , वाचणे व बोलणे ) 
नामनिर्देशन २५ % 

( ४ ) एम.एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा . 
( पदोन्नतीने पद भरण्यास प्राधान्य असावे . 

( ब ) किमान शारिरीक पात्रता : 
पदोन्नतीस उमेदवार उपलब्ध नसल्यास 
नामनिर्देशनाने पद भरण्यात यावे . ) 

( अ ) उंची - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से . मी . ) 
( ब ) छाती - साधारण ८१ से . मी . - फुगवून ५ से . मी . जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 


. 


- 


. 


लागू नाही . ) 


( क ) वजन - ५० कि . ग्रॅ . ( किमान ) 

( 
( ड ) दृष्टी - चांगली 
वयोमर्यादा : 


( १ ) नामनिर्देशन : उमेदवाराचे वय वर्षे ३५ पेक्षा अधिक नसावे . पदोन्नती / प्रतिनियुक्तीवरील 

उमेदवाराला वयाची अट लागू नाही . 
( ३ ) शासकीय / निमशासकीय अग्निशमन सेवेतील अग्निशमन अधिकारी / कर्मचारी यांना 

वयोमर्यादा ४५ पर्यंत शिथील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


११ 


, 


परिशिष्ट - ( २ ) —चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( क ) अनुभव : 


( १ ) पदोन्नती : 


लिडीग फायरमन किंवा समकक्ष पदावर किंवा चालक - यंत्रचालक किंवा समकक्ष पदावर 

किमान ३ वर्षे नियमीत सेवा किंवा अग्निशामक / अग्निशामक विमोचक किंवा समकक्ष 
पदावर १५ वर्षापेक्षा जास्त सेवा केलेले कर्मचारी ( अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून पहिल्या ५ वर्षासाठी ही अट लागू असेल . ) आणि किमान १० वी 
उत्तीर्ण व वरिल प्रमाणे शारिरिक अर्हता धारण करणारे कर्मचारी सेवा जेष्ठतेनुसार 
पदोन्नतीसाठी पात्र असतील . पदोन्नतीसाठी वयाची अट लागू नसेल . 


पाठ्यक्रम : 


जर सब - ऑफिसर पाठ्यक्रम पूर्ण नसेल तर उमेदवारांची पदोन्नती झाल्यानंतर ३ वर्षाच्या 

आंत सब - ऑफिसर पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आवश्यक राहील . ( अधिसूचना निर्गमित 

झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या ५ वर्षासाठी ही अट लागू असेल . ) 
( २ ) नामनिर्देशन : 


( अ ) कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा . 
( ब ) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय , नागपूर यांच्याकडील Station Officer 

& Instructor पाठ्यक्रम ( अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका ) 
उत्तीर्ण असावा 


किंवा 


महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक 

अधिकारी व अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा . 


किंवा 


The Institution of Fire Engineers ( U.K. ) किंवा ( India ) या संस्थेकडून 

Grade - I ही पदवी प्राप्त केलेली असावी . 


>> 


( क ) “ ड ” वर्ग महानगरपालिका / शासकीय / निमशासकीय सेवेमध्ये अग्निशमन प्रणेता 

( लिडींग फायरमन ) / चालक यंत्रचालक या पदावर किंवा समकक्ष पदावर किमान ३ 

वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी . 
( ड ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 
( इ ) शारिरीक पात्रता : 

( १ ) उंची किमान - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ से . मी . ) 
( २ ) छाती - साधारण ८१ से . मी . - फुगवून ५ से . मी . जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 

लागू नाही . ) 
( ३ ) वजन - किमान ५० कि . ग्रॅ . 
( ४ ) दृष्टी - चांगली 


. 


वयोमर्यादा : 


उमेदवाराचे वय ४० वर्षापेक्षा अधिक असू 

नये . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


( 
१ 
) 


३ 


- 


परिशिष्ट - ( २ ) -चालू 
( २ ) 

( ३ ) 
चालक यंत्र - चालक ( लिडिंग फायरमन ) ( अ ) किमान शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता : 
( गट - क ) 

( १ ) माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक . 
वेतन रु.५,२००-२०,२०० 

( २ ) जड वाहनचालक म्हणून ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक . 
ग्रेड वेतन रु .२,००० 

( ३ ) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना . 
किंवा 

( ४ ) मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेली वेतनश्रेणी . ( ५ ) राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र 

शासन मुंबई / नागपूर किंवा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गव्हरमेंट मुंबई / 
जोखीम भत्ता रु .५०० / 

नागपूर 

यांचा अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य . 
युनिफॉर्म अपकीप रु . ३०० / 

( ब ) किमान शारिरीक पात्रता : 
पदांची संख्या - ९ 

( अ ) उंची - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से . मी . ) 
पदोन्नती ५० % 

( ब ) छाती - साधारण ८१ से . मी . - फुगवून ५ से . मी . जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 
नामनिर्देशन ५० % 

लागू नाही . ) 
( क ) वजन - ५० कि . ग्रॅ . ( किमान ) 

. ( 
( पदोन्नतीने पद भरण्यास प्राधान्य असावे . 
पदोन्नतीस उमेदवार उपलब्ध नसल्यास 

( ड ) दृष्टी - चांगली 
नामनिर्देशनाने पद भरण्यात यावे . ) वयोमर्यादा : ३० वर्षे पेक्षा जास्त असू नये . 

( क ) अनुभव : 

( १ ) पदोन्नती : 
अग्निशमक / अग्निशमक - विमोचक किंवा समकक्ष पदावर किंवा वाहन चालक ( अग्निशमन ) 

किंवा समकक्ष पदावर नियमित ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले व वरील शैक्षणिक व 
शारिरीक अर्हता धारण करणारे कर्मचारी किंवा ७ वी उत्तीर्ण असलेले व अग्निशामक / 
अग्निशामक - विमोचक किंवा समकक्ष किंवा वाहन चालक किंवा समकक्ष पदावर 
किमान १५ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचा - यांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती . 

पदोन्नतीसाठी वयाची अट असणार नाही . 
( २ ) नामनिर्देशन : 

खालीलप्रमाणे आवश्यक अनुभव असावा . 
वरिल शैक्षणिक व शारिरिक अर्हते प्रमाणे . 


- 


पाठ्यक्रम : 


४ 


राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन 

यांचा पाठ्यक्रम पूर्ण केला नसेल तर उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यानंतर सदर 
प्रशिक्षण केंद्राचा ३ महिने कालावधीचा प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण 

करणे आवश्यक राहील . 
वाहन चालक ( अग्निशमन ) ( अ ) किमान शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता : 
( गट - क ) 

( १ ) माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक . 
वेतन रु.५,२००-२०,२०० 

( २ ) वाहनचालक म्हणून ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक . 
ग्रेड वेतन रु .१ , ९ ०० 

( ३ ) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना . 
किंवा 

( ४ ) मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेली वेतनश्रेणी . ( ५ ) राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र 

शासन मुंबई / नागपूर किंवा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गव्हरमेंट मुंबई / 
जोखीम भत्ता रु . ५०० / 

नागपूर यांचा अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य . 
युनिफॉर्म अपकीप रु . ३०० / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१३ 


, 


( १ ) 


( २ ) 


पदांची संख्या - १८ 


परिशिष्ट - ( २ ) -चालू 

( ३ ) 
( ब ) किमान शारिरीक पात्रता : 

( अ ) उंची - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से . मी . ) 
( ब ) छाती - साधारण ८१ से . मी . - फुगवून ५ से . मी . जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 


नामनिर्देशन 


७५ % 


पदोन्नती 


२५ % 


लागू नाही . ) 


( क ) वजन - ५० कि . ग्रॅ . ( किमान ) 

( ड ) दृष्टी - चांगली 
वयोमर्यादा : ३० वर्षे पेक्षा जास्त असू नये . 
( क ) अनुभव : 

( १ ) पदोन्नती : 
महानगरपालिका आस्थापनेवरील गट - ड या संवर्गातील जड वाहनचालक परवाना 

धारण केलेल्या ३ वर्षे अनुभव असणा - या कर्मचा - यामधून पदोन्नतीने नेमणूक . 
( २ ) नामनिर्देशन : 

वरिल शैक्षणिक व शारिरिक अर्हते प्रमाणे . 


पाठ्यक्रम : 


राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन 

यांचा पाठ्यक्रम पूर्ण केला नसेल तर उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यानंतर सदर 
प्रशिक्षण केंद्राचा ३ महिने कालावधीचा प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण 
करणे आवश्यक राहील . 


s 


अग्निशमक - विमोचक 

( अ ) किमान शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रता : 
( गट - क ) 

( १ ) माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक . 
वेतन रु . ५,२००-२०,२०० 

( २ ) राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी , महाराष्ट्र शासन 
ग्रेड वेतन रु . १ , ९ ०० 

मुंबई / नागपूर किंवा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट मुंबई / नागपूर 

यांचा ३ महिने कालावधीचा प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असावा . 
किंवा 

( ३ ) एम एस.सी.आय.टी. परीक्षा उत्तीर्ण असावा . 
शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेली वेतनश्रेणी . 

( ४ ) मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
जोखीम भत्ता रु .५०० / 

( ब ) किमान शारिरीक पात्रता : 
युनिफॉर्म अपकीप रु . ३०० / 

( अ ) उंची - १६५ से . मी . ( महिला उमेदवारांसाठी उंची १६२ से . मी . ) 
पदांची संख्या - ६३ 

( ब ) छाती - साधारण ८१ से . मी.- फुगवून ५ से . मी.जास्त ( महिला उमेदवारांसाठी 
नामनिर्देशन १०० % 

) 
( क ) वजन - ५० कि . ग्रॅ . ( किमान ) ) 

( ड ) दृष्टी - चांगली 
वयोमर्यादा : ३० वर्षे पेक्षा जास्त असू नये . 
( क ) अनुभव : 
( २ ) नामनिर्देशन : 

अग्निशमन विमोचक पदाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारास अनुभवा नुसार प्राधान्य . 


लागू नाही . ) 


ना . - एक - अ -४ ( १५०६ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


परिशिष्ट - ( ३ ) 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका कर्मचा - यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम , २०२२ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक -५ ९ ) च्या कलम -४६५ , पोटकलम ( १ ) खंड ( ल ) च्या तरतुदींनुसार 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेसाठी केलेले नियम . 

नियम 


6 


1 


१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक : 

( अ ) या नियमास “ चंद्रपूर शहर महानगरपालिका कर्मचा - यासाठी ( अर्हताकारी विभागीय परीक्षा ) नियम , २०२२ ” असे संबोधण्यात येईल . 

( ब ) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील , त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील . 
२. व्याख्या : - विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार , 

( २.१ ) “ अधिनियम ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 
( २.२ ) “ चंद्रपूर शहर महानगरपालिका ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये निर्माण केलेली “ चंद्रपूर शहर 

महानगरपालिका " 


" 


" 


“ 


( २.३ ) “ आयुक्त ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम -३६ अन्वये शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी . 
( २.४ ) “ कर्मचारी ” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण -४ , कलम -५१ ( ४ ) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी / कर्मचारी . 

परंतु , यात रोजंदारीवर , हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच , अंशकालीन व मानद स्वरूपी नेमण्यात आलेल्या 
व्यक्तींचा समावेश होत नाही . 


1 


" 


( २.५ ) “ परिशिष्ट ” म्हणजे , या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट . 
( २.६ ) “ विभागीय परीक्षा ” म्हणजे , चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या 
नियमांच्या परिशिष्ट- ( ३ ) ( अ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा . 

ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल , त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने 
वापरले असतील तसा समजण्यात येईल . 


३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य : 


( ३.१ ) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस चंद्रपूर शहर महानगरपालिका आस्थापनेवरील स्थायी / अस्थायी स्वरूपात कोणत्याही पदावर 

नियुक्त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्त होणा - या अधिकारी / कर्मचा - यांना परिशिष्ट ( ३ ) च्या ( ब ) व ( क ) मध्ये विहित केलेली 

आवश्यक ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल . 
( ३.२ ) उपरोक्त परिशिष्ट ( ३ ) ( अ ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल , त्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचा - यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी 

व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतली जाईल . याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची पूर्वसूचना 
संबंधितांस देण्यात येईल . 


४. कालावधी आणि संधीची संख्या : 


( ४.१ ) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्तींकरिता कालावधी व संधीची संख्या या नियमांच्या अधीन राहून , शासन 

राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण 
न झालेल्या व्यक्तीने , तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम -१० अन्वये सूट दिलेली नसेल , तर शासन राजपत्राच्या दिनांकापासून 

३ वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 
( ४.२ ) चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१ ९ नुसार नियुक्त कर्मचा - यांनी त्यांची नियुक्ती 

झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 
५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक : 
( ५.१ ) चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणा - या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान 

४५ % गुण मिळवणे आवश्यक असेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१५ 


( ५.२ ) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल . 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक : 


विभागीय परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या अभिकरणाकडून सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या / 
अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या जातील . 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम : 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट ( ३ ) ( ब ) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल . 
परंतु , अग्निशमन विभागातील उप स्थानक अधिकारी समकक्ष व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिका - यांसाठीचा नागपूर अग्निशमन महाविद्यालयाकडून 
घेतल्या जाणा - या परीक्षा तसेच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था , नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी / कर्मचारी 

यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा घेणा - या प्राधिकात्यांकडून जाहिर केल्याप्रमाणे असेल . 
८. प्रशिक्षण : 


विभागीय परिक्षेस बसू इच्छिणा - या कर्मचा - यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडून 
आयोजित करण्यात येईल . 


९ . परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम : 


1 


एखादा कर्मचारी नियम -४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील : 
( ९ .१ ) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम -१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत , त्याला त्याच्या पदावर कायम 

करण्यात येणार नाही , किंवा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही . अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम -१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या 
दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील . मात्र 

गतकाळातील थकबाकीची रक्कम अनुज्ञेय नसेल . 
( ९ .२ ) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील , त्या सर्व 

कर्मचा - यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल . तसेच , अशा ज्या कर्मचा - यांचा नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल , त्या कर्मचा - यास ज्येष्ठ 
असणा - या आणि त्याच्यानंतर , परंतु , नियम -४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणा - या कर्मचा - यांच्या 

नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल . 
१०. प्रशिक्षण उत्तीर्ण होण्यामधून सूट : 

( १०.१ ) शासन राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचा - यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल 
( अ ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल , अशा प्रकरणी किंवा , 
( ब ) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल , अशा प्रकरणी , 
( १०.२ ) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्य सून सूट देण्यात येईल . 
११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल , एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा घेण्यात आली नाही तर कालावधी 

व संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात येईल . 


: 


१२. निर्वचनाच्या शक्ती : 


या नियमातील तरतुदींनुसार अधिकारी / कर्मचा - यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या 
संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे , यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्त यांचा निर्णय अंतिम 


असेल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट - ( ३ ) ( अ ) 

( नियम -३ ) 
महापालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिका - याकडून घेतल्या जाणा - या विहित विभागीय परीक्षा 
विभाग परीक्षा घेणारा प्राधिकारी 

संवर्ग 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
अग्निशमन सेवा अग्निशमन महाविद्यालय , नागपूर 

अग्निशमन विभागातील पदे 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


परिशिष्ट - ( ३ ) ( ब ) 
विभागीय परीक्षा 


प्रश्नपत्रिका -१ 


( गुण -१०० , वेळ -३ तास ) 


१. सारांश लेखन . 


२. टिप्पणी लेखन 


३. पत्र लेखन . 


४. भाषांतर ( इंग्रजीतून मराठीत ) 


( गुण -१०० , वेळ -३ तास ) 


, 


प्रश्नपत्रिका -२ 

( पुस्तकांसह ) 
१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
२. किमान वेतन अधिनियम 


३. माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ व लोकसेवा हमी कायदा . 
४. वस्तु व सेवा कर / मालमत्ता कर / महानगरपालिका वसूल करीत असलेले कर , 

. 


( गुण -१०० , वेळ -३ तास ) 


प्रश्नपत्रिका -३ 

( पुस्तकांसह ) 
१ ) सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती 

( सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ) 


रजा 


वेतन 


वर्तणूक आणि शिस्त व अपील 

निवृत्तीवेतन नियम 
२ ) रचना व कार्यपद्धती - सहा गढे पद्धती . 
३ ) कार्यालयीन नियमपुस्तिका , जमाखर्च लेखा परीक्षा . 
३ ) प्राथमिक हिशोब तपासणी . 


टीप . - या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१७ 


, 


, 


1 


, 


- 


- 


1 


1 


परिशिष्ट - ( ३ ) ( क ) 
विभागीय परीक्षा ( अग्निशमन ) 

विभाग - अग्निशमन 

संवर्ग - अग्निशामक / ड्रायव्हर ऑपरेटर 
तोंडी व प्रात्याक्षिक परीक्षा : 

( गुण -१०० ) 
१ ) रासायनिक अग्निशामके प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
२ ) शिड्या 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
३ ) होज पाईप 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
४ ) फोम व होम साधने 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
५ ) हायड्रंट व होज फिटींग्ज प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
६ ) पंप 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
७ ) वॉटर रिले 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
८ ) गाठी 

प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
९ ) श्वसन उपकरणे 

साहित्याची नावे व वापर 
१० ) कवायत 

आज्ञापालन व सहका - याबरोबर कवायत करण्याची क्षमता 
लेखी परीक्षा : 

( गुण -१०० , वेळ- २ तास ) 
१ ) प्रथमोपचार 

प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे , अस्थिभंग , घुसमटणे , रक्तस्त्राव , जखमा यांचेवर करावयाच्या 

प्रथमोपचाराची माहिती देणे . 
२ ) वॉचरूम कार्यपद्धती 

वॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणा - या रेकॉर्डची माहिती , त्यासाठी वापरली जाणारी कार्यपद्धती नमुने व काल्पनिक 

संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे . 
३ ) अग्निशामक व ड्रायव्हर 

पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे व ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी कराव्या लागणा - या कामाबद्दलचा 

तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची कर्तव्ये . 
४ ) शिस्त व कर्तव्यपालन 

शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे पालन न झाल्यास होणारे परिणाम , 
कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन . 

परिशिष्ट - ( ४ ) 
नामनिर्देशन / सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व गुणांकन पद्धती 
१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव : 

( १.१ ) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट- ( २ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील . 
( १.२ ) शारीरिक पात्रता : 
पुरुष 

महिला 
उंची - किमान १६५ सें.मी. ( अनवाणी ) 
( 

• उंची - किमान १६२ सें.मी. ( अनवाणी ) 
छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. 

• वजन - ५० कि.ग्रॅ . 
- फुगवून ८६ सें.मी. ( किमान ५ सें.मी फुगवणे आवश्यक . ) • छाती - महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही . 
वजन - ५० कि . ग्रॅ . 

दृष्टी - सामान्य , वर्णांधता आजारापासून मुक्त असावा . 
दृष्टी - सामान्य , वर्णांधता आजारापासून मुक्त असावा . 

उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा . 
उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा . 


, 


- 


- 


ना . - एक - अ -५ ( १५०६ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


२. परीक्षेचे टप्पे : 


१०० गुण 


प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल . . 

( १ ) लेखी परीक्षा - १०० गुण . ( २ ) शारीरिक चाचणी 
( २.१ ) लेखी परीक्षा : 

( १ ) लेखी परीक्षा ( तांत्रिक / सामान्यज्ञान ) १०० गुणांची असेल . 
( २ ) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शैक्षणिक पात्रता / तांत्रिक शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे 

आवश्यक राहील . 


( ३ ) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या ( साधारणतः १ : ५ किंवा १ : ७ या प्रमाणात ) उमेदवारांना 

शारीरिक चाचणी परीक्षेस पात्र ठरविण्यात येईल . 

( ४ ) लेखी परीक्षेकरिता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरतील . 
( २.२ ) मैदानी चाचणी ( पुरुषांसाठी ) 

( १०० गुण ) 
( अ ) १६०० मीटर धावणे 

( ३० गुण ) 
१६०० मी . अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी 


द्यावयाचे गुण 


५ मि . १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी 


३० 


२७ 


२४ 


२१ 


१८ 


५ मि . १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि . ३० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
५ मि . ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि . ५० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
५ मि . ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि . १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
६ मि . १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि . ३० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
६ मि . ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि . ५० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
६ मि . ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि . १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी . 
७ मि . १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि . ३० सेकंदापेक्षा कमी . 
७ मि . ३० सेकंदापेक्षा जास्त 


१५ 


१० 


०५ 


०० 


( ब ) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या ( ४६.४ वरील उंचीच्या ) अॅल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकीपर्यंत 

वर चढून त्याच शिडीने खाली उतरणे . ( आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल . ) 


( २० गुण ) 


वेळ ( सेकंदामध्ये ) 


द्यावयाचे गुण 


२० सेकंदापर्यंत 


२० 


२० सेकंदापेक्षा जास्त ते २५ सेकंदापर्यंत 


१६ 


२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत 


१२ 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत 


०८ 


३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


०४ 


४० सेकंदापेक्षा जास्त 


०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


द्यावयाचे गुण 


०८ 


०० 


( क ) ५० कि . ग्रॅ . वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे 

( २० गुण ) 
वेळ ( सेकंदामध्ये ) 
२० सेकंदापर्यंत 

२० 
२० सेकंदापेक्षा जास्त ते २५ सेकंदापर्यंत 

१६ 
२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत 

१२ 
३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 

०४ 
४० सेकंदापेक्षा जास्त 
ड ) २० फुट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे 

( २० गुण ) 
रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण , ३/४ ( तीन चतुर्थांश ) चढल्यास १० गुण , १/२ ( अर्धी ) चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी 
अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील . ( रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील . पायाचा वापर करता 

येणार नाही . केल्यास शून्य गुण मिळतील . ) 
( इ ) २० पुल - अप्स 

( १० गुण ) 
प्रत्येक 

पुल - अप्सला १/२ ( अर्धा ) गुण , याप्रमाणे २० पुल - अप्स पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील . 
( २.३ ) मैदानी चाचणी - महिलासाठी 

( १०० गुण ) 
( अ ) ८०० मीटर धावणे 

( ३० गुण ) 
८०० मी . अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी 
२ मि . ५० सेकंदापर्यंत 

३० 
२ मि . ५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि .०० सेकंदापर्यंत 
३ 

२७ 
३ मि .०० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि . १० सेकंदापर्यंत 

२४ 
३ मि . १० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि . २० सेकंदापर्यंत 

२१ 
३ मि . २० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि . ३० सेकंदापर्यंत 

१८ 
३ मि . ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि . ४० सेकंदापर्यंत 

१५ 
३ मि . ४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि .५० सेकंदापर्यंत 

३ 
३ मि . ५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४ मि . ०० सेकंदापर्यंत 
. 

०५ 
४ मि .०० सेकंदापेक्षा जास्त 


द्यावयाचे गुण 


. 


१० 


०० 


( ब ) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या ( ४६.४ ' वरील उंचीच्या ) अॅल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर 
खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली उतरणे . 

( २० गुण ) 
( आरंभ रेषेपासून शिडी २० फूट अंतरावर असेल . ) 

वेळ ( सेकंदामध्ये ) 


द्यावयाचे गुण 


३० सेकंदापर्यंत 


२० 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


१५ 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते 

५० 

सेकंदापर्यंत 


१० 


५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्यंत 


०५ 


६० सेकंदापेक्षा जास्त 


O 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


( क ) ४० कि . ग्रॅ . वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे : 

( २० गुण ) 
वेळ ( सेकंदामध्ये ) 


द्यावयाचे गुण 


२५ सेकंदापर्यंत 


२० 


२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत 


१६ 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापर्यंत 


१२ 


३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


०८ 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४५ सेकंदापर्यंत 


०४ 


४५ सेकंदापेक्षा जास्त 


O 


( १० गुण ) 


( ड ) गोळा फेक ( गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ . ) : 

गोळा फेकीचे अंतर ( मीटरमध्ये ) 


द्यावयाचे गुण 


६ मीटर व त्यापेक्षा जास्त 

व 


१० 


५.५० मीटर ते ६ मीटरपेक्षा कमी 


०८ 


५ मीटर ते ५.५० मीटरपेक्षा कमी 


०६ 


४.५० मीटर ते ५ मीटरपेक्षा कमी 


०४ 


४ मीटर ते ४.५० मीटरपेक्षा कमी 


०२ 


४ मीटरपेक्षा कमी 


O 


( इ ) लांब उडी : 


( १० गुण ) 


द्यावयाचे गुण 


१० 


०८ 


अंतर ( फुटामध्ये ) 
१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 
११ फुट ते १३ फुटापेक्षा कमी 
ते 

०६ 
ते ११ फुटापेक्षा कमी 
० ९ फुटापेक्षा कमी 
( इ ) १० पुश अप ( जोर काढणे ) : 

प्रत्येक १ पुश अपला १ गुण , याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात येतील . 


० ९ फुट 


०४ 


0 


( १० गुण ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


२१ 


, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३३ . 


अध्यक्षा , नगर परिषद , यांजकडून 


, 


क्रमांक - नपब्र - नियोजन व विकास - १००-२०२२. 


, 


महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -२२ ९९ - १००१ - प्र.क्र . १११ - नवि.९ , मुंबई दिनांक २८ जून २००२ अन्वये विकास 
योजना ब्रम्हपुरी भागशः मंजूर असून ती दिनांक २८ जून २००२ पासून अंमलात आलेली आहे . वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस -२२ ९९ - १००१ - प्र.क्र . १११ - भाग २ - नवि.९ , दिनांक १३ जुलै २००५ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 

नगर परिषद ब्रम्हपुरीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये उपरोक्त मंजूर विकास योजना ब्रम्हपुरीमध्ये खाली 
दर्शविल्या तपशिलाप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 


विवरण 


अ . क्र . 


भूमापन क्र . 


विकास योजनेतील 


ठराव क्र . 


क्षेत्रफळ 
आराजी 


नियोजित 
उपयोग 


न.प. सर्वसाधारण 
विशेष सभा दिनांक 


प्रस्ताव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


हे . आर 


१ 


मौजा ब्रम्हपुरी , 


१६० 


शेतीचे झोन 


रहिवास वापर 


२५ फेब्रुवारी २०२२ 


१८ 


भूमापन क्र .२७ / ३ 


- 


२ 


मौजा ब्रम्हपुरी , 


०१३ 


शेतीचे झोन 


रहिवास वापर 


२५ फेब्रुवारी २०२२ 


१ ९ 


भूमापन क्र .४११ / २ / १२ 


३ 


मौजा ब्रम्हपुरी , 


१८१ 


शेतीचे झोन 


रहिवास वापर 


२५ फेब्रुवारी २०२२ 


२० 


, 


भूमापन क्र . ५० 


४ 


मौजा ब्रम्हपुरी , 


०६२ 


चिल्ड्रेन पार्क 


रहिवास वापर 


२५ फेब्रुवारी २०२२ 


१७ 


भूमापन क्र .३०३ 


आ . क्र .६७ 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधी माहिती अहवाल ब्रम्हपुरी नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , नियोजित फेरबदलासंबंधी कोणाला 
काही आक्षेप अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आंत ( ३० दिवसात ) अध्यक्ष नगर 
परिषद , ब्रम्हपुरी यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . जेणेकरून नियोजित फेरबदलाचा प्रस्ताव ( कोणत्याही सुधारणा असल्यास त्यासह ) मंजुरीसाठी राज्य 
शासनाकडे सादर करता येईल . 


सौ . रिता दिपक उराडे , 


ब्रम्हपुरी : 
दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 

4 


अध्यक्षा , 


नगर परिषद , ब्रम्हपुरी . 


ना . - एक - अ -६ ( १५०६ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


1 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३४ . 


. 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


> 


No. MCB - Planing - 100-2022. 


Government of Maharashtra , Urban Development Department , Mantralaya , Mumbai vide there 
Notification No. TPS - 2299-1001-111 - UD - 9 - Part 1 , Dated 28 June 2002 , Sanctioned . Part of the Draft 
Development Plan of Bramhapuri and Excluded parts of the said Development Plan sanctioned vide 
Governmet Notification No. TPS - 2299-1001-111 - UD - 9 - Part 2 , Dated 13 July 2005 . 

The Municipal Council , Bramhapuri proposed to make minor modification in the aforesaid sanc 
tioned Development Plan under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 
The Details about proposed minor are as below. 


DESCRIPTION 


Sr. 


Mouza / Survey 

No. 


Area 
in 


Present 

Use 


No. 


Proposed use 

after 
Modification 


Municipal Council Resolution 
General / Special No. 
Meeting 
( 6 ) 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


H. A 


1 


160 


Agriculture 


Residential 


25 February 2022 


18 


Mouza Bramhapuri 
Survey No. 27/3 
Mouza Bramhapuri 


Zone 


Propose 


2 


O 13 


Agriculture 


Residential 


25 February 2022 


19 


Zone 


Propose 


Survey No. 411/2/12 
Mouza Bramhapuri 
Survey No. 50 


181 


Agriculture 


Residential 


25 February 2022 


20 


Zone 


Propose 


4 


Mouza Bramhapuri 


062 


Children Park 


Residential 


25 February 2022 


17 


Survey No. 303 


R. No. 67 


Propose 


The Plan and reports containing the description of above modification can be seen in the office of 
the Municipal Council , Bramhapuri during the office hours . 

Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 it is 
hereby notified that any suggestions or objections to the proposed modification as details above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within period of the Month ( 30 Days ) from the date 
of notification published in the Gazette of Government of Maharashtra . 

The objections or suggestions if any recieved within above period will be considered before submit 
ting the proposal to the Government . 


Sau . RITA DIPAK URADE , 


Bramhapuri : 


President , 


Dated the 5th April 2022 . 


Municipal Council , Bramhapuri . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


